RNI No. MAHBIL/ 2009/ 40124 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग पाच 


वर्ष १ , अंक २६ ] 


गुरूवार , डिसेंबर १७, २०१५/ अग्रहायण २६, शके १९ ३७ 


[ पृष्ठे १, किंमत : रुपये २६.०० 


: 


असाधारण क्रमांक ७५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 

शुद्धीपत्रक 
सन २०१५ चे वि.प. विधेयक क्रमांक १३ – फौजदारी प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा ) विधेयक , २०१५ च्या मराठी 
प्रतीचे शुद्धीपत्रक. 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण , भाग पाच , दिनांक १७ जुलै २०१५ , असाधारण क्रमांक ३७,पृष्ठ १-३ वर प्रसिद्ध झालेल्या फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता ( महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक , २०१५ ( सन २०१५ चे विधानपरिषद विधेयक क्रमांक १३ ) मधील , उद्देश व कारणे यांचे निवेदन 
यामध्ये, 

परिच्छेद ३ मध्ये, 
( क ) लोकसेवकांच्या संबंधातील ” या मजकुराने सुरु होणा- या आणि “ सहजपणे किंवा नैमित्तिकरीत्या केला आहे , या मजकुराने 
संपणा - या मजकुराऐवजी पुढील मजकूर वाचावा : 

लोकसेवकांच्या संबंधातील अनेक प्रकरणांमध्ये असे निदर्शनास आले आहे की , कलम १५६(३ ) अन्वये अन्वेषण करताना , 
वैयक्तिक आकसापोटी आणि लोकसेवकांना आपली पदीय कामे पार पाडण्यापासून व कायद्याची अंमलबजावणी करण्यापासून परावृत्त 
करण्यासाठी निदेश मिळविण्यात येतात . 
( ख ) “ तथापि , असे निदर्शनास आले आहे की , ” या मजकुराने सुरु होणा- या आणि “ त्यांना संरक्षण देणे आवश्यक आहे ; 
मजकुराने संपणा- या मजकुराऐवजी पुढील मजकूर वाचावा : 

तथापि, उपरोक्त तरतुदी, लोकसेवकांचे संरक्षण करण्यासाठी अपु- या असल्याचे आढळून आले आहे आणि त्यांना असमर्थनीय 
व अकारण खटल्यांना सामोरे जावे लागते ; ". 


" 


" 


" 


या 


“ 


नागपूर , 
दिनांक १७ डिसेंबर , २०१५ . 


देवेंद्र फडणवीस , 

मुख्यमंत्री. 


विधान भवन : 
नागपूर , 
दिनांक १७ डिसेंबर , २०१५ . 


डॉ . अनंत कळसे , 

प्रधान सचिव , 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय. 


भाग पाच - ७५-१ 
( एचबी - १८६३-१) 

( १ ) 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 
A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI . 


